मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 
यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, 
कोयना (fia) संकल्पचित्र मंडळ,पुणे हे 
कार्यालय व त्यांच्या अंतर्गत २ विभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०१९/प्र.क्र.३६/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :२७.०३.२०१९. 


संदर्भ : १) मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुअ(वि)/जविप्र/ 
मुदतवाढ/आ-५/३०२, दि.०५.०२.२०१९ 
२) शासन निर्णय क्र.सीओई-२१८/प्र.क्र.२०/सुधा-१/जवि, दि.२३.१०.२०१८ 


शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक 
अभियंता, कोयना (विवयां) संकल्पचित्र मंडळ, पुणे हे कार्यालय व त्यांच्या अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
कोयना (विवंया) संकल्पचित्र विभाग क्र.१, पुणे व कार्यकारी अभियंता, कोयना (विवयां) संकल्पचित्र 
विभाग क्र.२, पुणे या विभागीय नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ७३ पदांना दि.०१.०३.२०१९ ते 
दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. (तपश्लील सोबतच्या प्रपत्रात दिळेळा आहे) 


२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च मागणी क्र.आय-५,मुख्य लेखाशीर्ष ४८०१-वीज 

प्रकल्पावरील भांडवली खर्च, ०१-जलविद्युत निर्मिती, (009) संचालन व प्रशासन (०८) अधीक्षक 

अभियंता, कोयना (विवयां) संकल्पचित्र मंडळ, सातारा (०८) (०२) कोयना धरण पायथा वीज गृह (डावा 
तट) (कार्यक्रम) ४८०१ ३९७४) या HARMS खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर असलेल्या 

अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन foe वित्त विभागाच्या शासन निर्णय  क्र.पदनि- 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक २१.०२.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१९/प्र.क्र.३६/जवि 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०१९०३२७१७४४४२३८२७ आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


सोबत:- विवरणपत्र. Digitally signed by Dnyandeo Ananda 8998906 
N: CN = Di deo Ananda Bagade, C = IN 

Dnyandeo 0.01 यी 

Maharashtra, OU = Water Resources 


Ananda Bagade 03 27 17:48:44 +05'30' 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत:- विवरणपत्रासह अग्रेषित : 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य 9/2, मुंबई / नागपूर 
३. मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 
४. अधीक्षक अभियंता, कोयना (विवयां) संकल्पचित्र मंडळ, पुणे. (५ प्रती). 
५. अधिक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, पुणे 
६. ज.वि.संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१९/प्र.क्र.३६/जवि 


शासन निर्णय क्र.सीओई-२०१९/प्र.क्र.३६//ज.वि. दि.२७.०३.२०१९ चे 


विवरणपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशील 
अ. पदनाम अ.अ. कोयना | का.अ. कोयना | का.अ. कोयना | एकूण पदे 
क्र. (विवयां) (विवयां) (विवयां) 
संकल्पचित्र | संकल्पचित्र | संकल्पचित्र विभाग 
मंडळ पुणे विभाग क्र.१, क्र.२ 
पुणे पुणे 
१. | अधिक्षक अभियंता ee Poe Po q 
2. | सहा.अ.अ. Lo शिका Po Ee 
3. । कार्यकारी अभियंता 1 - | 1 a 1 an 2 
४. | उप अभियंता i ४ ४ ९ 
५. | कनिष्ठ अभियंता/ ४ ४ ४ १२ 
सहाय्यक अभियंता 
श्रेणी २/शाखा 
अभियंता 
६. | आरेखक/सहा. 3 | शिश शि ३ 
आरेखक 
अनुरेखक aa २ २ 4 
८. | अधीक्षक fe Pe Po ae 
९. | लघुलेखक(उच्वश्रेणी) 1 १ | Po Po q 
१०. | प्रथम लिपिक Pd Po Poe q 
Eg १. | वरिष्ठ लिपिक ४ Pd 1१ न 
१२. | कनिष्ठ लिपिक/ ८ ५ षु १८ 
लिपिक टंकलेखक/ 
टंकलेखक 
१३. | वाहन चालक a 1 ae ee 
१४ | दप्तरी/नाईक २ Po Po 
१५ | शिपाई/सफाईगार/ ३ 2 2 
स्वच्छक 
१६ | चौकीदार/पहारेकरी a Poe Po q 
३१ २१ २१ ७३ 


Bagade 


Digitally signed by Dnyandeo 


Dnyandeo Ananda __ 0५०५0०३१०७ 


la Cz 
O = Government it Of Maharashtra, 


Anand 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


nanda 889408 


